बृहन्मुंबई पोलीस कोठडीतील तसेच उर्वरित 
महाराष्ट्रातील पोलीस कोठडीतील कच्च्या 
कैद्यांचा आहारभत्त्याच्या दरात वाढ 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमपीआय- २०१४/प्र.क्र. ७४/पोल-११ 
दुसरा मजला, मंत्रालय, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मादाम कामा मार्ग, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: १२ ऑक्टोबर, २०१८ 


वाचा : 
गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: एमआयएस ०५०९/प्र.क्र. १०५/पोल-०८, दि. २६.०२. २०१०. 

प्रस्तावना : 

संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये राज्यातील पोळीस कोठडीतील Hea कैद्यांना (न्यायाधीन कैदी) 
(Undertrial prisoners) खालील प्रमाणे आहार भत्ता मंजूर आहे. 

१. बृहन्मुंबई रेल्वे क्षेत्र व इतर महानगरपालिका क्षेत्र -- प्रतिदिन प्रतिडोई रु. ५०/- 

२. उर्वरित महाराष्ट्रातील पोलीस कोठडीतील Hea कैद्यासाठी -- प्रतिदिन प्रतिडोई रु. ४०/- 

सदर आहारभत्याचे दर हे सन २०१० मध्ये ठरविण्यात आले आहेत. मात्र, गेल्या ८ वर्षात 
वाढलेली महागाई लक्षात घेता पोलीस कोठडीतील कैद्यांना आहार भत्त्यांच्या दरात सुधारणा 
करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 
पोलीस कोठडीतील कैद्यांना (Undertrial prisoners) आहार पुरविण्यासाठी आहारभत्त्यांचे दर खालील 


प्रमाणे मंजूर करण्यास शासन मान्यता देत आहे :- 


१. बृहन्मुंबई पोळीस आयुक्तालय (मुंबई रेल्वे पोलीस आयुक्‍तालयासह) व इतर महानगरपालिका क्षेत्र -- 
प्रतिदिन प्रतिडोई रु. १००/- 
२. उर्वरित महाराष्ट्रातील पोलीस कोठडीतील कच्च्या कैद्यासाठी -- प्रतिदिन प्रतिडोई रु. ८०/- 


२. यासाठी होणारा खर्च (१) मुख्य लेखाशिर्ष २०५५-पोलीस १०८- राज्य पोळीस मुख्यालय, (२)(०१) 
आस्थापना १९ आहार खर्च. (२) मुख्य लेखाशिर्ष २०५५-पोलीस (००)१०९, जिल्हा पोलीस, (00)(09) 


जिल्हा पोलीस दल, १९-आहार खर्च, (२०५५०१६८) व (३) मुख्य लेखाशिर्ष २०५५-पोलीस (००) १११- 
रेल्वे पोलीस, (00)(03) रेल्वे पोलीस १९- आहार खर्च (२०५५०४४४), या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 


टाकावा. 


हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. २२७/१८/व्यय-७, दिनांक 


०४.०९.२०१८ अन्वये प्राप्त सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः ,एमआयएस-२०१४/प्र.क्र. ७४/पोळल-११ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा AYA त्याचा संकेताक २०१८१०१२१६४८२१७१२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


e 
Y B Digitally signed by Yuvraj B Ajetrao 
U V | aj DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
. 2.5.4.20=68e6425b3accbc2689913c8cbb128d17b6b54 

11a5b0ad04137df39fe6ab84da7, cn=Yuvraj B Ajetrao 

Aj e t i a O Date: 2018.10.12 17:49:57 +05'30' 

(यु.ब.अजेटराव) 
ote 


उपसचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


१. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३. प्रधान सचिव (अ. व सु.) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 

६. सर्व विशेष पोलीस महानिरीक्षक 

७. संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, मुंबई 

८. सर्व पोलीस आयुक्‍त (बृहन्मुंबई वगळून) 

९. सर्व पोलीस आधिक्षक 

१०.महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), मुंबई/ नागपूर 
११.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१२.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई 

१३.अवर सचिव, अर्थ-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१४.निवडनस्ती (पोळ-११ कार्यासन). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


